पदोन्नती नाकारणेबाबत. 
श्री.नारायण भगवान गर्जे आणि 
श्री.विनायक गोविंद सपकाळ, 
कृषि पर्यवेक्षक गट-क 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र कृषिआ-१०२१/प्रक्र.८१/१६ए 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : २४ जून, २०२१ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृषिआ-१०१९/प्र.क्र.१६/१६अ, दि.२३.०१.२०१९ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृअ/११९/कृअ-पदो/गर्ज/आस्था-४/४४६/१९, 
दि.१४.०५.२०१९ 
३)) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृअ/११९/कृअ-पदो/सपकाळ/आस्था-४/४६६/१९, 
दि.२०.०५.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील २५८ कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) 
(वेतनस्तर एस-१५, रु. ४१८००-१३२३००) या संवर्गात दि.२३ जानेवारी, २०१९ च्या आदेशान्वये 
पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी खालील अधिकाऱ्यांनी 
पदोन्नती नाकारत असल्याचे लेखी कळविले आहे. 


अ. । कृषि पर्यवेक्षकाचे नाव (सर्वश्री) व | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे कार्यालय | पदोन्नती 


क्र. | ward कार्यालय नाकारण्याचे 
कारण 
क्रं 9 ३ 8 


i नारायण भगवान गर्ज, कृषि | कृषि अधिकारी, उपविभागीय | कोटुंबिक 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी, set 
पाथर्डी जि.अहमदनगर जि.गडचिरोली 


२ | विनायक गोविद सपकाळ, कृषि | कृषि अधिकारी, नानाजी देशमुख | कौटुंबिक 
पर्यवेक्षक, गोळेगाव-१, aes | कृषि संजीवनी प्रकल्प, परभणी 
जि.औरंगाबाद 


त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाने त्यांची पदोन्नती रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी 
सादर केला आहे. कृषि आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने आता पुढील निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०२१/प्रक्र.८१/१६ए 


शासन निर्णय :- 


श्री.नारायण भगवान गर्जे आणि श्री.विनायक गोविंद सपकाळ, कृषि पर्यवेक्षक गट-क यांना 


दि.२३.०१.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनस्तर एस-१५, रु. 
४१८००-१३२३००) संवर्गात देण्यात आळेली पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून रद्द करण्यात येत 


आहे. 


१) 


2. 


३. 


start व श्री.सपकाळ यांना सदर आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षे होणाऱ्या 
निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत त्यांची 
पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येईल. 

shart व श्री.सपकाळ यांची सेवाज्येष्ठता ही, ज्यावेळी ते पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील व 
प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या दिनांकापासून विचारात घेतली जाईल. 

shart व श्री.सपकाळ यांना दि.२३.०१.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये पदोन्नती दिलेल्या 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांचा व त्यानंतरच्या दोन निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांचा मानीव दिनांक 
प्राप्त होणार नाही. 

कृषि पर्यवेक्षक या पदाचे नियुक्‍ती प्राधिकारी संबंधित विभागीय कृषि सहसंचालक हे असल्याने 
श्री.गर्ज व श्री.सपकाळ यांना आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ प्रदान केळे असल्यास त्याबाबत 
वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. २.३.२०१९ मधील तरतूदीनुसार सदर लाभ काढून घेण्याची 
कार्यवाही विभागीय कृषि सहसंचालक औरंगाबाद व पुणे यांनी तात्काळ करावी. 


सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी आयुक्‍त (कृषि) यांनी करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१७३०२९०४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
JYOTSNA SUNIL 


ARJUN re 
(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, विभाग, पुणे/औरंगाबाद 
सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
श्री. नारायण भगवान गर्जे, कृषि पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी, पाथर्डी जि.अहमदनगर 
श्री.विनायक गोविंद सपकाळ, कृषि पर्यवेक्षक, गोळेगाव-१, ता.सिल्लोड जि.औरंगाबाद 
निवडनस्ती (१६-ओ) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


